मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा 
समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५/१४६१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक : ०९ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- १) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.४८/का.१४६३, 
दि.६.११.१९९६ 
२) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२०००/प्र.क्र.२०/का.१४७४, 
दि.१५.०७.२००० 
३) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२०००/प्र.क्र.२४/का.१४७४, 
दि.०४.०९.२००० 
४) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२०००/प्र.क्र.२०/का.१४७४, 
दि.१०.०२.२००१ 
५) नियोजन विभाग शासन परिपत्रक क्र. पासुस-२०००/प्र.क्र.२०/का.१४७४, 
दि.२३.०४.२००१ 
६) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२००४/प्र.क्र.४९/का.१४७४, 
दि.२१.१२.२००४ 
७) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३६/का.१४१३, 
दि.२६.०८.२००९ 
८) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३१/का.१४६१, 
दि.२६.११.२००९ 
९) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३१/का.१४६१, 
दि.२५.०३.२०११ 
१०) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३१/का.१४६१, 
दि.२१.११.२०१२ 
११) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३१/का.१४६१, 
दि.३०.०१.२०१३ 
१२) नियोजन विभाग शासन परिपत्रक क्र. पासुस-२०१३/प्र.क्र.०१/का.१४६१, 
दि.१२.०२.२०१४ 
१३) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२०१५/प्र.क्र.०१/का.१४६१, 
दि.०८.०६.२०१५ 
१४) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२०१७/प्र.क्र.०२/का.१४६१, 
दि.२०.०५.२०१७ 
१५ नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१/का.१४६१, 
दि.२०.०२.२०२० 


प्रस्तावना :- 

नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.४८/कार्यासन-१४६३, दि. ६ 
नोव्हेंबर, १२९६ अन्वये, मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा 
समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर वेळोवेळी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५/१४६१ 


पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. सद्य:स्थितीत नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/ 
प्र.क्र.१/कार्यासन-१४६१, दि. २० फेब्रूवारी, २०२० अन्वये गठीत करण्यात आलेली मंत्रिमंडळ पायाभूत 
सुविधा समिती अस्तित्वात आहे. सदर मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची पुनर्रचना करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने या प्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१/का.१४६१, दि.२० फेब्रूवारी, २०२० 
अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची पुनर्रचना पुढीलप्रमाणे 


करण्यात येत आहे- 
मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती 
अ. नाव पदनाम पद 
क्र 
१) | श्री.एकनाथ संभाजी शिदे मा.मुख्यमंत्री अध्यक्ष 
2)  श्री.देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस मा.उपमुख्यमंत्री, (गृह,वित्त,नियोजन, ऊर्जा, | सदस्य 
जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास) 
३)  श्री.राधाकृष्ण एकनाथराव विखे-पाटील | मा.मंत्री, (महसूल) सदस्य 
४) श्री.उदय रविंद्र सामंत मा.मंत्री, (उद्योग) सदस्य 
५)  श्री.रविद्र दत्तात्रय चव्हाण मा.मंत्री, (सार्वजनिक बांधकाम) सदस्य 
(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) 
६) | श्री.दादाजी दगडू भुसे मा.मंत्री, (बंदरे) सदस्य 
७ श्री.अतुल मोरेश्वर सावे मा.मंत्री, (सहकार,इतर मागास बहुजन सदस्य 
कल्याण) 


२. मुख्य सचिव हे मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे “सचिव” असतील व अपर मुख्य सचिव/ 
प्रधान सचिव/सचिव (नियोजन) हे “निमंत्रक” असतील. मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीस सर्व 
प्रस्ताव “मुख्य सचिव” यांचे मार्फत सादर होतील. 


३. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकांमध्ये चर्चिल्या जाणा-या विषयाच्या 
अनुषंगाने संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या मा.मंत्री महोदयांना मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या 
बैठकांना आमंत्रित करण्यात येईल. 


४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव (वित्त) आणि प्रधान सचिव/ सचिव (विधी व न्याय) हे 
मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे “ स्थायी निमंत्रित” राहतील. इतर अधिका-यांना मंत्रिमंडळ 
पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीकरीता आवश्‍यकतेनुसार निमंत्रित करण्यात येईल. 


५. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीसमोर सादर करावयाचे प्रस्ताव नियोजन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.पासुस-२०१३/प्र.क्र.०१/का.१४६१, दि.१२ फेब्रूवारी, २०१४ मधील तरतूदींनुसार 
तपासून संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून सादर करण्यात यावेत. 


६. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीची कार्यकक्षा, अधिकार व कार्यपध्दती “वाचा” येथे 
नमूद केलेल्या सर्व संबंधित शासन निर्णयानुसार राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५/१४६१ 
७. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०१०९१७४४२८०२१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Devara Rajagopal 

DN: nal, title=3456, 

42478 1DE1B293AFD1058E70876A370106D00, 

1cb588fd531df022c29ec89276ede6f8aa500df1 1 
de=411014, बॅन 


2.5.4.20=28' 
‘ ff3b1b80b6: postalCo t=Maharashtra, 
serialNumber=742368EFBE36A0EB883C9937836383A8BE1 1EB1SDE 
R aj a g 0 p a | €B8029209DB2953176E175, cn=Devara Rajagopal 
Date: 2023.01.11 11:44:42 +05'30" 


(डॉ. राजगोपाल देवरा) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) उपमुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


८४) 


मा.मंत्री, महसूल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, उद्योग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री, बंदरे यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


Nn (८5. 


vz 


१०) मा.मंत्री, सहकार, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१३) मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१४) मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१५) सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१६) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) प्रधान सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई 

१९) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग त्यांना विनंती करण्यात येते की, 
त्यांनी सदर शासन निर्णय त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालये/महामंडळे इत्यादींच्या 
निदर्शनास आणावा. 

२१) नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/उपसचिव/अवरसचिव/कक्षअधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

२२) प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

२३) निवडनस्ती, कार्यासन १४६१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


